महाराष्ट्र शासन 

गोपनीय/तात्काळ 
प्रति, 

महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 

महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

[लक्षवेध :- श्री. एस.एस.बर्वे, पोलीस उपमहानिरीक्षक (आस्थापना)] 
क्रमांक - आयपीएस १७०७/प्र.क्र.२४०/पोल १, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

दिनांक : १२ जून, २००७. 


विषय : पोलीस अधीक्षक / पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिका-यांच्या 


बदल्या/नियुक्त्या. 
संदर्भ : आपले पत्र क्रमांक डीजीपी/सीबी/२००७/२२९, 


दिनांक ३०.०५.२००७. 
उपरोक्‍त विषयाबाबतच्या संदर्भाधीन पस्तावास अनुसरुन प्रशासकीय निकड आणि 
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने, खालील नमूद अधिकाऱ्यांच्या त्यांनी कार्यभार 


स्विकारल्याच्या दिनांकापासून बदल्यांना शासनाने मान्यता दिली आहे.:- 


नविन नियुक्तीचे वद 


पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा | पोलीस अधीक्षक, 
नाशिक (ग्रामीण) 


पोलीस उपायुक्त, पोलीस अधीक्षक, 
मुख्यालय, पुणे शहर. 


अधिका-यांचे ata 
श्री. निखिल गुप्ता, 
भापोसे-१९९६ 

श्री. एच.व्ही.देशभ्रतार, 
भापोसे-१९९६ 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 
३) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
४) मुख्य सचिव यांचे उपसचिव. 
५) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
६) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
७) प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहाय्यक. 
८) लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) निवडनस्ती (पोल-१) 


120९७ pol-TSTRANSFE& POSTING LetterSP- Transfer 07 1] 


